शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून इंडियन आर्मी 
संचलित, मेकॅनाईज्ड इन्फन्ट्री रेजिमेंटल सेंटर, 
एमआयआरसी, अहमदनगर-४१४११० ही शासकीय 
पदविका व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांची 
नवीन संस्था सुरु करण्यास अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२२३/१८)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ : 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी//एआयसीटीई/मान्यता/२०१८/११२३, दिनांक १२.०९.२०१८. 


2) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 
F.No.Western /209Z /१-३७५३०२५३५१, दिनांक ३०/०४/२०१८. 


प्रस्तावना :- 
इंडियन आर्मी संचळित, मेकॅनाईज्ड इन्फन्ट्री रेजिमेंटल सेंटर, एमआयआरसी, 


अहमदनगर-४१४११० ही केंद्र शासनाची संस्था असून भारतीय सैन्यदलाच्या नियंत्रणाखाली 


आहे. सदर संस्थेत भारतीय सैन्यदलात भरती झालेल्या सैनिकांच्या कल्याणासंदर्भात 


वैयक्तिकरित्या पात्रतेचा दर्जा सुधारणे, तांत्रिकदृष्ट्या योग्यता/ आत्मविश्वास वाढविणे आणि 


भारतीय सैन्याच्या नैतिक आणि यांत्रिक क्षमतेला प्रोत्साहन देणे, तांत्रिक बाबींमध्ये पारंगत होणे 


इत्यादी बाबींसाठी फक्त सैन्यदलातील अधिकाऱर्‍्यांनाच प्रवेशा देण्यात येणार आहे. 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक TY २०१८-१९ पासून 


शासकीय पदविका व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्थेस त्यांचे संदर्भाधिन 


क्रमांक २ येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय 


यांनी संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यास 


अनुसरुन सोबत जोडलेल्या Annexture A मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार इंडियन आर्मी 


संचलित, मेकॅनाईज्ड इन्फन्ट्री रेजिमेंटल सेंटर, एमआयआरसी, अहमदनगर-४१४११० या 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२२३/१८)तांशि-५ 


संस्थेस पदविका व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास शासनाची 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 


सोबतच्या Annexture A मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या इंडियन आर्मी संचलित, मेकॅनाईज्ड 


इन्फन्ट्री रेजिमेंटल सेंटर, एमआयआरसी, अहमदनगर-४१४११० ही पदविका व पदव्युत्तर 


पदविका अभ्यासक्रमांची संस्था शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून सुरु करण्यास खालील अटी व 


शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) 
र) 


4) 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ 
मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता Annexture A मध्ये 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार मर्यादित राहील. 

सदर अभ्यासक्रमांच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/ 
संलग्नीकरण घेणे आवश्‍यक राहील. 

संस्थेने अभ्यासक्रम अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली/ विद्यापीठाच्या 
नियमानुसार चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नेमावे व शासन 
नियमाप्रमाणे वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादी बाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी 
आल्यास संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेकडे शिफारस करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपुर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथाळयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 
आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 
मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयी सुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) 
करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाळी राहिळ व संबंधित 
अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा संलग्नीत विद्यापीठामार्फत घेतल्या जातील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.२२३/१८)तांशि-५ 


2. 


७ Sf संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग 
अँक्ट, १९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

८) अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही 
परिस्थीती उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र 
संबंधित संस्थांनी द्यावयाचे आहे. 

९) संस्थेतील प्रवेश गुणवत्तेनुसार संस्थास्तरावर करण्यात यावेत. 

qo) Wax waar केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेव्दारे होत नसल्याने त्यांना शासनाच्या राजर्षी छत्रपती 

शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह 

निर्वाह भत्ता योजना या योजनांचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 

याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घाळून दिलेल्या अन्य 

अटी व शर्ती लागू राहतील. 


११ 


च्यारी 


सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५//.॥ीक्षीचा9590[॥8.90/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१८१०२३११०९४८९७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | | 
a Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
Anil Raghunath — py.cx; Ani feanunatn Kater, = INS = 


Maharashtra, OU = Higher and Technical 


K at ka I Education Department 


Date: 2018.10.23 11:23:35 +05'30' 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. इंडियन आर्मी संचलित, मेकॅनाईज्ड इन्फन्ट्री रेजिमेंटल सेंटर, एमआयआरसी, 
अहमदनगर-४१४११० (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ 
वा मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण भाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय 
कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 

९. अवर सचिव (तांशि-४), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sr. No. 


Number | 


Current Application 


1-3753025351 1-3753025351 1-3753025351 


Institute Name 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


Institute Address 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


शासन निर्णय क्र. मान्यता-2018/(प्र.क्र. 223/18)तांशि-५, fe.23/10/2018 सोबतचे 


District | 


AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR 


Government Government Institution Type | 


Government 


New/Existing Institute | 


New Institute New Institute 


New Institute 


ANNEXURE - A 
List of New Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2018-19] 
Name of |Organisation (Trust) Program 
Parent Address 
Organisa 
tion 
(Trust) 


INDIAN |MIRC 


ENGINEERING 


ARMY |MECHANISED AND 
INFANTRY TECHNOLOGY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 

INDIAN |MIRC ENGINEERING 

ARMY |MECHANISED AND 
INFANTRY TECHNOLOGY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 

INDIAN |MIRC ENGINEERING 

ARMY |MECHANISED AND 


INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 


TECHNOLOGY 


University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Level 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


Name of Course 


DIPLOMA IN 
COMBAT 
ARMAMENT 
AND WEAPON 
TECHNOLOGY 


DIPLOMA IN 
COMBAT 
DRIVING AND 
MAINTENANCE 
TECHNOLOGY 


DIPLOMA IN 
COMBAT RADIO 
AND 
COMMUNICATIO 
N TECH 


Shift] 


1st Shift 


2nd Shift 


1st Shift 


FULL TIME FULL TIME FULL TIME 


Full Time/Part Time| 


18 | 
19] 


Intake Approved for 2017- 
Intake Approved for 2018- 


WN 
& 
S) 


300 


270 


Page 1 of 3 


Sr. No. 


1-3753025351 1-3753025351 1-3753025351 1-3753025351 


Number | 


Current Application 


Institute Name 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


Institute Address 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


AHMEDNAGAR 


शासन निर्णय क्र. मान्यता-2018/(प्र.क्र. 223/18)तांशि-५, fe.23/10/2018 सोबतचे 


District | 


AHMEDNAGAR| AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR AHMEDNAGAR 
| _ Goreme लकण शिंकंक शिंशकाक 


Institution Type | 


New Institute New Institute New Institute New Institute New/Existing Institute | 


List of New Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2018-19] 


Parent 
Organisa 
tion 
(Trust) 


INDIAN |MIRC 
ARMY 


ANNEXURE - A 


Name of | Organisation (Trust) 
Address 


MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 


INDIAN |MIRC 

ARMY |MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 

INDIAN |MIRC 

ARMY |MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 

INDIAN |MIRC 

ARMY |MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 


Program 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Level 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


POST 
GRADUATE 
DIPLOMA 


Name of Course 


DIPLOMA IN 
COMBAT 
RADAR 
TECHNOLOGY 


POST 
GRADUATE 
DIPLOMA IN 
AUTOMOTIVE 
TECH 


DIPLOMA IN 
VEHICLE 
SYSTEM 
TECHNOLOGY 


POST 
GRADUATE 
DIPLOMA IN 
ARMAMENT 
TECH 


Shift] 


1st Shift 1st Shift 1st Shift 2nd Shift 


Full Time/Part Time| 


FULL TIME FULL TIME FULL TIME FULL TIME 


18 | 
19] 


Intake Approved for 2017- 
Intake Approved for 2018- 


(22 
९2 


204 


Sr. No. 


ल 


N 


स्ट — — 
Oo 


Number | 


Current Application 


1-3753025351 1-3753025351 1-3753025351 1-3753025351 1-3753025351 


Institute Name 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


MECHANISED 
INFANTRY 

REGIMENTAL 
CENTRE MIRC 


Institute Address 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


CENTRE MIRC 
AHMEDNAGAR 


AHMEDNAGAR 


AHMEDNAGAR| AHMEDNAGAR| AHMEDNAGAR|} AHMEDNAGAR| AHMEDNAGAR 
| _Govemmen] _Governmen_Govemmen|_Governmeny_ Goverment 


शासन निर्णय क्र. मान्यता-2018/(प्र.क्र. 223/18)तांशि-५, fe.23/10/2018 सोबतचे 
ANNEXURE - A 


District | 


Institution Type | 


oO 
2 
EI 
£ 
=) 
n 
| 
= 
3 
पे o 
a 


New Institute New Institute New Institute New Institute New/Existing Institute | 


List of New Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2018-19] 


Parent 
Organisa 
tion 
(Trust) 


INDIAN 
ARMY 
INDIAN 
ARMY 
INDIAN 
ARMY 
INDIAN 
ARMY 


INDIAN 
ARMY 


Name of | Organisation (Trust) 


Address 


MIRC 
MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 
MIRC 
MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 
MIRC 
MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 
MIRC 
MECHANISED 
INFANTRY 
REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 
MIRC 
MECHANISED 
INFANTRY 


REGIMENTAL 
CENTRE 
AHMEDNAGAR 


Program 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Savitribai 
Phule Pune 
University 


Level 


GRADUATE 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


Name of Course 


POSTGRADUATE 


DIPLOMA IN 
MOBILE 
WARFARE 


COMMUNICATIO 


N 

POST DIPLOMA 
IN ICV TECH 
COMBAT 


APPLICATION(icv 


tca) 


DIPLOMA IN 
WEAPON 
SYSTEM TECH 


DIPLOMAIN 


COMMUNICATIO 
N SYSTEM TECH 


DIPLOMA IN 
COMPUTER 
APPLICATIONS 


Shift] 


1st Shift 1st Shift Ist Shift 1st Shift 1st Shift 


Full Time/Part Time| 


FULL TIME FULL TIME FULL TIME FULL TIME 


FULL TIME 


Intake Approved for 2017- 


18 | 


19] 


Intake Approved for 2018- 


N 


5 


70 


123 


93 


Page 3 of 3 


